शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार या 
संस्थेस सन-२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
योजनेत्तर मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.७३/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : १३ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 

भाग-॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 

आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ 

प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

8) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 
उद्योग-४, दिनांक ०७.०५.२०२१ 

५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र फाईल HAih-DMER- 
22011/41/2024-PROCI1, दिनांक 01.02.2024 


Ka 


AN 
~~ 


area निर्णय : 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार या संस्थेस सन-२०२३-२४ या वित्तीय वर्षात 
योजनेत्तर मंजूर अनुदानातून रुपये १,६५,९४,९८०/- (रुपये एक कोटी पासष्ठ लक्ष चौ-याण्णव 
हजार नऊशे ऐंशी फक्त) इतक्या किंमतीची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीस या शासन 
निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


- वा नग । प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
अ यंत्राचे नाव रा | ed REG: परतत 
संख्या | (सर्व करांसहीत) | (सर्व करांसहीत) 
।_१__| एक्स-रे व्हयू बॉक्स ०६ ९५०० ५७००० 
Q ग्लुकोमीटर ०२ २०००० ७४०००० 
3 पल्स ऑक्सिमीटर ०४ ११०००० ४४०००० 
४ | CPAP मशिन ०२ ३००००० ६००००० 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.७३/प्रशा-१ 


ae conan नग | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
क्र. यंत्राचे नाव त ताका ता कता तं 
संख्या । (सर्व करांसहीत) । (सर्व करांसहीत) 
4 रेडियंट TAY ०८ ५५००० ९४४०००० 
& फोटोथेरपी युनिट एलईडी ०६ ५०००० ३००००० 
७ | डेस्कटॉप कम्पुटर 02 १२५९०० २५१८०० 
कलर प्रिंटर स्कॅनर | 09 | ८०००० ८०००० 
ऑल sd da प्रिंटर ०२ ३५००० (90000 
१० | डिजीटल फोटोकॉपीअर मठिन | 09 | २८४००० २८४००० 
| a | पोर्टबळ एक्स रे मशिन | 09 | १६०००० १६०००० 
१२ | हॅन्ड हेल्ड HST HARI |, ७१ ७००००० ७००००० 
१३ | डायरेक्ट ऑपथोलमोस्कोप ०२ ३०००० ६०००० 
१४ | Rac लप हाय एंड |" की...) ५००००० ५००००० 
१५ शिओट्झ टोनोमीटर ०२ (90००० १४००० 
१६ | स्कॅन विथ taster | 09 | 240000 240000 
१७ | sel रिफ्रक्टोमीटर विथ किरोमीटर |. बी... ४५०००० ४५०००० 
१८ । ऑपरेटरस टुल ०४ १५००० ६०००० 
१९ | बेरा हाय एंड हि ९००००० ९००००० 
२० | प्युर टोन विथ आंडियोमीटर | 04 | ८००००० ८००००० 
२१ । डिजीटल बीपी अपेरेटस २० २००० ७०००० 
२२ | एक्स-रे व्हयु बॉक्स ०५ ९५०० ४७५०० 
२३ | मल्टीपॅरा मॉनिटर हाय एंड ०२ ४५०००० ९००००० 
त बायफेसिट डिफ्रीव्रिलेअर विथ vest io ee oe 
एक्टर्नल पेसर 
२५ | पल्स ऑक्सिमीटर टेबल टॉप हाय एंड | ०९ ११०००० ९९०००० 
२६ । इसीजी मशिन ०५ ११०००० ५५०००० 
२७ | ब्लड गॅस अनालयझर | of | ६००००० ६००००० 
२८ | पोर्टेबल UR मशिन | qo | 30000 300000 
२९ वेइंग स्केल शिया २००० २०००० 
३० | पोर्टेवल एक्स-रे मशिन 03 १६०००० ४८०००० 
३१ | सिरिंज पंप २० ३०००० ६००००० 
३२ | डेप्थ ऑफ अनेस्थेसिया मॉनिटर | 09 | ३९२००० ३९२००० 
fear सिरिज पंप (erie कंट्रोल 
२२ इन्फ्युजन पं po ९९८००० ९९८००० 
इन्फ्युजन पंप) 
3४ इइजी मशिन | णव ४००००० ४००००० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.७३/प्रशा-१ 


३५ | सायकोलॉजिकल टेस्ट इक्पिमेंट 
a) प्रोजेक्टिव टेस्ट ०२ ६६०८० १३२१६० 
७) इंटेलिजंस टेस्ट ०२ १४५६०० २९१२०० 
०) पर्सनॅलिटी टेस्ट ०२ १४५६०० २९१२०० 
dg) निरो सायकालाजिकल टेस्ट ०२ ४९०५६० ९८११२० 
३६ | फल्युरोसेट मायक्रोस्कोप | 09 | ३00000 300000 
३७ | फेज कॉन्टास्ट मायक्रोस्कोप | of | 240000 240000 
३८ रेमी सेंट्रीफयुज १६ टयुव ०२ ००००० २००००० 
SS हेल्ड पोर्टबल SESH SENG 
a एक्स-रे मशिन po pa ४) 
go | डेटल चेअर हिता २००००० २००००० 
एकूण १,६५,९४,९८० 
अटी :- 
१) सदर प्रशासकीय मान्यता सन-२०२३-२४ या वित्तीय वर्षात संबंधित संस्थेच्या योजनेत्तर 


मंजूर उपलब्ध निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा झासन निर्णय, उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्कटप्लेस (GeM) पोर्टलवरुन ज्यांचे दर 
कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावेत. सदर दर हे बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने याबाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबतची खातरजमा आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित 
अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.७३/प्रशा-१ 


= 


Go 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी प्रमाणित 
करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खात्री करावी. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या SATS मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


) उपरोक्‍त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 


परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. 


मागणी क्रमांक : एस-०१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०५ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा 
०३ - वैद्यक महाविद्यालय 
(og) (३९) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार (कार्यक्रम) (२२१० ₹९४७) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 


विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.७३/प्रशा-१ 


Gs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१३२०१४४०४११३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 
EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b 
82406eea05963bc456f1e1e8621e5917d83 
05, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=E9D37D499A521B728AEB3 
DC8EC38B759420308B9FD7816002B4AFO 


SHELLY soso 
(सुधीर जया 21g} 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
२) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
४) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार 
) 
) 


५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार 
६) निवडनस्ती (प्रहा-१) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


